Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ९ ] 


बुधवार , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ५५.०० 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


, 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४५२-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ड ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


1 


1 


f 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 


( १ ) 


ना . - एक -१ ( १७०० ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , 


शके १ ९ ४३ 


, 


, 


f 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही , 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भंडारा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्रमांक १ - अ - ६५-२०२१-२२ , मौजा वलनी , त . सा.क्र . २२ , तहसील पवनी , जिल्हा भंडारा . 
गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या शाखा क्रमांक २ वरील पौना खुर्द लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता 

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 


, 


, 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


०३७ 


५५२ 
६१४/३ 


२ 


००४ 


3 


७८६ 


०० ९ 


४ 


७८५ 


० १० 


५ 


७८४ 


० ११ 


६ 


७८१ 


० १३ 


७ 


७७८ 


०१३ 


८ 


७७३ 


०१३ 


९ 


७११ 


० ०४ 


१० 


७१२ 


० २३ 


११ 


७१३ 


० १३ 


१२ 


७१४ 


०११ 


१३ 


७१५ 


०१३ 


१४ 


७१६ 


०१३ 


१५ 


७१७ 


० २२ 


१६ 


७१८ 


० ०४ 


१७ 


७१ ९ 


०४० 


१८ 


५२ ९ 


००८ 


एकूण . 


२६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


3 


अनुसूची - एक - चालू 
गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या शाखा कालवा क्र . २ वरील पौना खुर्द लघु कालव्यावरील उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम . 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ ९ 


० १२ 


५६ ९ 
५६८ 


२० 


० ११ 


२१ 


५६६ 


००४ 


२२ 


५६५ 


०० ९ 


२३ 


१२२ 


० २० 


२४ 


१२३ 


०१६ 


२५ 


११२ 


००१ 


२६ 


११५/१ 


०२२ 


२७ 


७८ 


० १३ 


२८ 


११३ 


२२ 


२ ९ 


७७ 


००८ 


30 


७४ 


०१ ९ 


३१ 


७३ 


०१३ 


३२ 


८० 


००८ 


एकूण . 


१७८ 


गोसीखुर्द डावा कालवाच्या शाखा कालवा क्रमांक २ वरील आसगांव वितरीकेच्या आसगांव लघु कालवा क्रमांक ४ वरील 

उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


33 


३२८ 


०३० 


३४ 


३२ ९ 


० ११ 


३५ 


३३० 


०२१ 


एकूण 


०६२ 


एकूण 


५०१ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द डावा कालवा शाखा क्रमांक २ वरील पौना खुर्द लघु कालव्याचे व त्यावरील लघु कालवा 
तसेच आसगांव वितरीकेवरील आसगांव लघु कालवा क्रमांक ४ वरील उपलघु कालव्याचे मातीकाम 

व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक पाणी पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय व 
( आर्थिक रोजगार , पायाभुतसुविधा , 

जलविद्युत निर्मिती . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


, 


1 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


% 3 


भारत सरकारचा पर्यावरण व वन मंत्रालय यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक J - ११०१६ ( ७ ) / ८४ - EN . ५ / १A , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ नुसार गोसेखुर्द 
प्रकल्पास पर्यावरण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्यामुळे उक्त अधिनियमाचे कलम ६ ( २ ) नुसार सामाजिक मुल्य 

निर्धारणाची 
आवश्यकता नाही . तसेच कार्यकारी अभियंता , गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र . १३०५ - गोपुविप - चिशा - २०१८-४ 
२०१ ९ नुसार भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे 
कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक परिणाम निर्देशातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


: 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


: 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित 

करण्यापुर्वी भरावे ) 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


f 


, 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४५३-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ड ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदरहु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


, 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 

८ 


५ 


, 


, 


1 


, 


f 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भंडारा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


5 


5 


f 


भूसंपादन मामला क्रमांक २ - अ - ६५-२०२१-२२ , मौजा धामनी , त . सा.क्र . २० , तहसील पवनी , जिल्हा भंडारा . 


1 


s 


विरली बु . , लघु कालवा क्रमांक १ व धामणी लघु कालव्यावरील धामणी उपलघु कालवा मौजा धामणी 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


. 


१ 


१४५ 


००१ 


२ 


३८ 


०२४ 


3 


३ ९ 


० २६ 


४ 


६ ९ 


० २६ 


५ 


३६ 


० ३७ 


एकूण .. 


११४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


s 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
विरली बु . , लघु कालवा क्रमांक १ व धामणी 

लघु 

कालव्यावरील धामणी उपलघु कालवा 
मौजा धामणी . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य 
व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


. 


, 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभुतसुविधा , 

सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
ना . - एक -२ ( १७०० ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


भारत सरकारचा पर्यावरण व वन मंत्रालय यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक J - ११०१६ ( ७ ) / ८४ - EN . ५ / १A , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ नुसार गोसेखुर्द 
प्रकल्पास पर्यावरण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्यामुळे उक्त अधिनियमाचे कलम ६ ( २ ) नुसार सामाजिक मूल्य निर्धारणाची 
आवश्यकता नाही . तसेच , कार्यकारी अभियंता , गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र . १३०५ - गोपुविप - चिशा - २०१८-४ 
२०१ ९ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे 
कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक परिणाम निर्देशातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित 
करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४५४-२०२१. 


= 


f 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ड ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


f 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


1 


1 


, 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भंडारा यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्रमांक ३ - अ - ६५-२०२१-२२ , मौजा ईसापूर , त . सा.क्र . २३ , तहसील पवनी , जिल्हा भंडारा . 

विरली बु . , लघु कालवा क्रमांक १ व इसापूर वितरीका व त्यावरील लघु कालवा मौजा इसापूर . 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


1 


१ 


४०७ 


०० ९ 


२ 


४०८/१ 


००२ 


3 


४०८/२ 


०१५ 


४ 


४१४/१ 


०० ९ 


५ 


९ १ 


००६ 


६ 


९ २ 


० १० 


७ 


९ ३ 


० ०५ 


८ 


५२ ९ 


००६ 


एकूण . 


०६२ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८ , २०२१ / अग्रहायण १७ , शके १ ९ ४३ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसेखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: – विरली बु . , लघु कालवा क्रमांक १ व ईसापूर वितरीका व त्यावरील लघु कालव्याच्या 

बांधकामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

- गोसेखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणीपुरवठा , औद्योगिक पाणीपुरवठा , मत्स्य व्यवसाय 
( आर्थिक रोजगार , पायाभुतसुविधा , 

व जलविद्युत निर्मिती . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


, 


, 


अनुसूची - तीन 


- 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापीत होत नाही . 


. 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
भारत सरकारचा पर्यावरण व वन मंत्रालय यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक J - ११०१६ ( ७ ) / ८४ - EN . ५ / १A , दिनांक ०३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ नुसार गोसेखुर्द 
प्रकल्पास पर्यावरण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्यामुळे उक्त अधिनियमाचे कलम ६ ( २ ) नुसार सामाजिक मूल्य निर्धारणाची 
आवश्यकता नाही . तसेच , कार्यकारी अभियंता , गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र . १३०५ - गोपुविप - चिशा - २०१८-४ 
२०१ ९ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे 
कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सामाजिक परिणाम निर्देशातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 


- 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


: 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित 

करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


भंडारा : 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 


संदीप कदम ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , 

भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRNTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 


